प्रादेशिक मनोरुग्णालय, पुणे येथील 
मे.लोकराज्य स्वयंरोजगार सेवा सहकारी 
संस्था मर्यादित, पुणे यांच्या कंत्राटी स्वच्छता 
सेवेस कार्योत्तर मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२०/प्र.क्र.१ ९२/ आरोग्य 30 
गो.ते.रुग्णालय संकुल, दहावा मजला, संकुल SARA 
मंत्रालय, मुंबई ४००००१ 
दिनांक : १४ ऑक्टोबर , २०२० 


वाचा :- संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/प्रामरुपुणे/कं.स्वच्छता 
मुदतवाढ/माआ/टे-२/८९६६-६७/२०, दिनांक ०३/०८/२०२० 


प्रस्तावना :- 
प्रादेशिक मनोरुग्णालय, पुणे येथील मे.लोकराज्य स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, 


पुणे यांच्या कंत्राटी स्वच्छता सेवेच्या कार्यादेशास कार्योत्तर मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 


विचाराधीन होता. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
प्रादेशिक मनोरुग्णालय, पुणे येथील मे.लोकराज्य स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, पुणे 


यांच्या कंत्राटी स्वच्छता सेवेच्या दिनांक ३१.०५.२०१७ च्या कार्यादेशास माहे डिसेंबर, २०१९ ते माहे, 
जानेवारी, २०२० या कालावधीकरीता कार्योत्तर मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९२९१७५९२६३४१७ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२०/प्र.क्र.१९२/आरोग्य 33 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


: Digitally signed by 
Sa njeev Sanjeev 


Harishchand Harishchandra Dhuri 
न Date: 2020.10.14 
ra Dhuri 17:26:32 +05'30' 


(सं.ह.धुरी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १/ २, मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

संचालक (१), आरोग्य सेवा, मुंबई. 
४. वैद्यकोय अधिक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय, पुणे. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि.पुणे. 

अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाख), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. निवडनस्ती (आरोग्य-३ अ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


